मुख्य अभियंता (स्थापत्य, अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.०१.०९.२०२१ रोजीच्या संवर्गसंख्ये 
मध्ये सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९०/आस्थापना-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-०४ जुलै, २०२२ 


संदर्भ :- १ शासन पत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.सा.बां.ज.-२०१९/प्र.क्र.५५/मिव्य-१, 

दि. २७.०१.२०१९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.४०/प्रशासन-१, 
दि.१२.०७.२०२१. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ईएसटी- २०२१/प्र.क्र.५२/प्रशासन-१, 
दि. ०१.०९.२०२१. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०/प्रशासन-१, 
दि.२३.०९.२०२१. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१, 
दि.०३.११.२०२१. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.९०/आस्थापना-१, 
दि.१८.०१.२०२२. 

७) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१५२/नवि १४, 
दि.०५.०८.२०२०. 

८)नगरपरिष प्रशासन संचालनालय, यांचे पत्रक्र.नपाप्रस-२०२२/प्रतिनियुक्‍्ती कक्ष-१/१३२७, 
दि.२८.०३.२०२२. 

९) कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे पत्र क्र.एएन/१८१६, दि.१७.०४.२०२२. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि. ०१.०९.२०२१ रोजीची संवर्ग संख्या (आकृतीबंधानुसार कायम 
मंजूर पदे व प्रतिनियुकक्‍्तीवरील हंगामी पदे विचारात घेऊन) निश्चित करुन संदर्भाधीन क्र.६ येथील दि. 
१८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ५ अनुसार 
तसेच संदर्भ क्र. ७ व ८ येथील पत्रान्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय व कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले 
पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे विनंतीनुसार तसेच कार्यासन सेवा-१ यांच्या सुधारित माहितीनुसार दिनांक 
१८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


कार्यकारी अभियंता रद्द करावयाचे पदनाम सुधारित पदनाम 
(स्थापत्य) संवर्गातील कायम 
मंजूर पदांमधील अ.क्र. 


३० कार्यकारी अभियंता, fears | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
प्रकल्प विभाग, चेंबूर मुंबई. विभाग (पूल व इमारती), नांदेड 
३८ कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी | सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


पूल विभाग-क्रमांक १, नवी मुंबई | बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९०/आस्थापना-१, 


१४२ कार्यकारी अभियंता, दक्षता व | कार्यकारी अभियंता, दक्षता व 
गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद । गुणनियंत्रण विभाग, नांदेड (मुख्यालय 
नांदेड) 
१२४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम (आदिवासी) विभाग, | बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
धुळे 


२. अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात प्रतिनियुक्‍्तीची खालील ०७ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत 


आहेत. 
अ.क्र. अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात प्रतिनियुक्‍तीची पदे वाढीव पदे 

प्न अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई (मुख्यालय 
स्तर). 

२ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, 
मुंबई. 

३ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 

४ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक 

५ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद 

६ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती 

७ | अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर 


शासन निर्णय दि.१८.०१.२०२२ मधील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 


पदांमधीलळ अ.क्र. ४१ येथील अधीक्षक अभियंता, शहर अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका, 


उल्हासनगर हे पद वगळण्यात वगळण्यात येत असून, शासन निर्णय दि.१८.०१.२०२२ नुसार अधीक्षक 


अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात प्रतिनियुक्‍तीच्या ४१ पदांमधील एक पद कमी होऊन vo पदे प्रतिनियुक्‍तीसाठी 


उपलब्ध होत आहेत. तसेच अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांमध्ये वरील 


तत्क्यात नमूद केलेल्या ७ पदांची वाढ होऊन अगोदरची प्रतिनियुक्‍्तीची ४० + ७ sal एकूण ४७ 
प्रतिनियुक्‍तीची हंगामी पदे असतील. 


३. 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात दि.१८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


प्रतिनियुक्तीवर १२१ पदे असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे २२ पदांची वाढ होत आहे. 


अ.क्र कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात प्रतिनियुक्‍तीची वाढीव पदे 

१  । कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
(मुख्यालय स्तर). 

२ । कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
(मुख्यालय स्तर). 

३ | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, रायगड. 

४ | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नाशिक. 

५ | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, अहमदनगर. 

& कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, जळगांव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९०/आस्थापना-१, 


कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, पुणे. 


कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सातारा. 


कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सांगली. 


| do | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सोलापूर. 


| 99 | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, कोल्हापूर. 


१२ | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नागपूर. 


१३ । कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, चंद्रपूर. 


१४ | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, गडचिरोली. 


१५ कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वर्धा . 


१६ कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बीड. 


१७ । कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, नांदेड. 


गढ कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, उस्मानाबाद. 


१९ कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, अमरावती. 


२० | कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बुलढाणा. 


२१ कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, यवतमाळ. 


२२ | कार्यकारी अभियंता, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 


वरील तक्त्यात नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांमध्ये २२ पदांची वाढ होत असून त्यानुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात 
प्रतिनियुक्‍तीची सध्याची १२१ पदे + वाढीव २२ पदे अशी एकूण १४३ पदे प्रतिनियुक्‍्तीसाठी उपलब्ध होत 
आहेत. 


४. याव्यतिरिक्त, शासन निर्णय दि. १८.०१.२०२२ नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) यांच्या कायम मंजूर पदांमध्ये तसेच प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पद संख्येत बदल होत नाही. तसेच 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) आणि कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या कायम मंजूर पदसंख्येत बदल होत 
नाही. यास्तव, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची मंजूर ९ पदे तसेच प्रतिनियुक्‍तीवरील १८ पदे अशी एकुण 
पदसंख्या २७ एवढी राहील. अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची मंजूर ४१ पदे तसेच प्रतिनियुक्‍्तीवरील 
४७ पदे अशी एकुण पदसंख्या ८८ ऐवढी राहील. कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची कायम स्वरुपी 
मंजूर २२८ पदे तसेच प्रतिनियुक्‍तीवरील १४३ पदे अशी एकुण पदसंख्या ३७१ एवढी राहील. 


पु. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०७०४१७०८५८०९१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORK 
S AT | S H KA S H | N AT H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c5bd45dd71 1c0d1e07 174dcf0c8670425f953a991962687c4be 


78f5251636a62, 

pseudonym=A0979EFOCFCSDCCD6992A46DF40B6E6F6DC18F4B, 
H A D Pp E serialNumber=447C8B1 1201DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC6359 

20CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 

Date: 2022.07.04 17:11:18 +05'30" 


(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९०/आस्थापना-१, 


सचिव (बांधकामे / रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

सर्व प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई . 

नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, शासकीय परिवहन सेवा इमारत, तिसरा माळा, 

सरपोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३०. 

कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, गणेशखिंड, पुणे ४११ ००७. 

महालेखापाल-१/२,लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपुर. 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

११) सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

१२) सर्व कार्यासन अधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३) कार्यासन आस्थापना-३, प्रशासन-१, सेवा-१, सेवा-२ व अर्थ-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४) निवडनस्ती आस्था-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


